मुख्य अभियंता (fea), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई 
यांच्या अधिपत्याखालील अधीक्षक अभियंता, 
उभारणी मंडळ, कोल्हापूर हे कार्यालय व त्यांच्या 
अंतर्गत विभाग व उपविभागातील नियत व 
रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दिनांक 
०१.०३.२०२४ ते दि.३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. क्र. मुदवा -२०२४/प्र.क्र.३५/जवि 
नवीन प्रशासन इमारत, ६ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २१.०३.२०२४ 


संदर्भ : १) शासन निर्णय क्रमांक : मुदवा २०२३/प्र.क्र.५७/जवि, दि.० ४.१०.२०२३ 
२) मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई यांचे पत्र क्र.मुआ(वि)/ 
जविप्र/मुदतवाढ/आ-१०/२६२, दि. २३.०२.२०२४ 


शासन निर्णय : 


मुख्य अभियंता (विद्युत, जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील अधीक्षक 
अभियंता, उभारणी मंडळ, कोल्हापूर व त्यांच्या अंतर्गत विभाग/उपविभागातील आकृतिबंधानुसार 
मंजूर असलेल्या नियत अस्थायी आस्थापनेवरील २९५ पदांना व रुपांतरित अस्थायी 
आस्थापनेवरील १३ पदांना दिनांक ०१.०३.२०२४ ते दिनांक ३१.०८.२०२४ मुदतवाढ देण्यात येत 
आहे. (तपशील सोबतच्या प्रपत्रात दिलेला आहे) 
२. या पदांवर होणारा नियत अस्थायी आस्थापनेचा खर्च “मागणी क्र. आय-५ (नियत अस्थायी 
आस्थापना) ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधा-यावरीळ भांडवली खर्च , १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व 
इतर उपक्रमातील गुंतवणुका (०४) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान 
(वेतन) (०४) (०१) महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळास भागभांडवली अंशदान (अनिवार्य) (४७०१ 
आय १६२” व " मागणी क्र. आय-५ (रूपांतरीत आस्थापना) ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधा- 
यावरील भांडवली खर्च, १९०-सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका, (०२) विविध 
पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान, (०२) (०१) महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास 
महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (उर्वरित महाराष्ट्रा (कार्यक्रम) (४७०१ एच ६२९” या 
SUBMIS खर्ची टाकावा व त्याखाली मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/ आ.पु.क., 
दिनांक २१.०२.२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा -२०२४/प्र.क्र.३५/जवि 


Ge सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२४०३२११६३३४२५३२७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
सोबत:- विवरणपत्र. 


AMRUTA AJIT 
INAMDAR 


(अ. अ. इनामदार) 
शासनाच्या अवर सचिव 
प्रत विवरणपत्रासह अग्रेषित 
१) महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई / नागपूर 

) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई / नागपूर 
) मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई 
४) अधीक्षक अभियंता, उभारणी मंडळ, कोल्हापूर (५ प्रती) 

) 

) 


अधिक्षक अभियंता, प्रकल्प तयारी व व्यवस्थापन कक्ष,जलसंपदा विभाग, पुणे 
ज.वि.संग्रहार्थ 


शासन निर्णय क्रमांक- ATA २०२४/प्र.क्र.३५/ज.वि. दि. २१.०३.२०९४ A 


विवरणपत्र १ 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा तपशील(दि.०१.०३.२०२४ ते ३१.०८.२०२४) 
7 'पदनाम अ.अ. का.अ. का. अ. का.अ. जलविद्युत | का.अ. उजनी | का.अ. म्हैसाळ | का.अ. का.अ. 'एकूण 
उभारणी टेंभू विद्युत ताकारी विद्युत्‌ a उपसा सिंचन जलविद्युत ।विद्युत व उभारणी विभाग | उभारणी विभाग 
मडळ, | (विवया) उ.सि.वि. | (विवया) उ. सिं. | संकल्पचित्र विभाग इंदापूर | यांत्रिकी (विवयां) (विवयां) क्र.३ 
कोल्हापूर ओगलेवाडी वि., सांगळी । विभाग कोल्हापूर विभाग,सांगळी jm अळोरे = | कोयनानगर 
| ek | २ ३. | *& | & द 1७ | ८ ९ [1१० | ११__| 
og = | कार्यकारी अभियंता (विवयां) Po foe ०१९ ०१ ०१ og ee ee झह 
०२ । उप अभियंता (विवयां) po ०२ oX ox oy ox ०१ ०२ २१ 
०३ ।क.अ./शा.अ./सअश्रे-२ Poo | ०५ १६ oy १६ ११ ०२ ok ५९ 
ox = | विभागीय लेखापाल po ee o8 Po ०१ og PF -- | 1 - | ०३ 
०५ = | प्रथम लिपीक ०१ Po -- | ०१ Po ०१ ०१ Fo -- | Fo o¥ 
o& | भांडारपाल/सहा.भांडारपाल po | ०१ ०१ Poe ०१ 1 - [1 -- | -- | 0३ 
०७ | वरिष्ठ लिपीव Poo ०२ ०७ ०२ ०८ ०७ ०२ ०३ ३१ 
०८ | लघुलेखक Foe ee | Poe ०१ Foo Fo Fo ०१९ 
०९ _ | लिपीक-टंकलेखक/टंकलेखक =| _-- | ०५ १३ ०७ १६ १३ ०३ ०१ Qc 
१० | संगणक ह. Poe Poe Poe ०१ Poo Po Poo ०१९ 
११ | भांडारपाल po | Pe Foe Poe ०१ poo fF -- | Foo ०१ 
१२ | सहाय्यक आरेखक ०१ Poe ०१ ०१ ०२ ०१ बिंग ळा पिळ आळ ae 
१३२ | अनुरेखक ०१ ०१ ०१ ०२ ०३ ०२ ०२ ०१ १३ 
१४ | वाहन चालक po | ०१ ०२ ०१ o¥ ०३ 1 - TR 
१५ | विद्युत यांत्रिव 1 - | ०१ 1 - | 1-1 - | ०७ 1 - | -- 0८ 
१६ | बोजतंत्री Poe | - | ०२ Poe १२ ee -- [1 -- | शे 
१७ । तारतंत्री po ०१९ ०१ Po Po ०३ Fo -- | Fo ०५ 
१८ । दप्तरी ०१ |. - | -- | -- fo - fo -- Jo -- f= 0९ 
१९ me = ie TR 1 - | -- | ee 
२० | शिपाई/चपराशी po ०३ ०७ ०३ gg ०९ PF -- | ०६ 38 
२१ | चोकोदार po ०१ ०१ 1 - | ox ox ०१ [1 - | १९ 
एकूण | ae] २३ 48 २५ ८८ Re 1 ९९. १८ २९५ 


AMRUTA AJIT INAMDAR = 


(अ.अ.इनामदार) 
शासनाच्या अवर सचिव 


शासन निर्णय क्रमांक ASAT २०२४/प्र.क्र.३५/ज.बि. दि. २१.०३.२०२४ चे 
विवरणपत्र - २ 
रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा तपशील 
(दि.०१.०३.२०२४ ते दि.३१.०८.२०२४) 


अक्र. कर्मचा-याचे नांव पद सेवा FS 
दिनांक 
१) ताकारी विद्युत (विवयां) उपसा सिंचन विभाग,सांगली 
१ श्री.दत्तात्रय चंद्राप्पा पाटील तांत्रिक मदतनीस दि.३१/१२/२०२४ 
एकूण g 
२) कार्यकारी अभियंता,म्हेसाळ विद्युत व यांत्रिकी विभाग, सांगली 
१ श्री.सुभाष बाबूराव सोलकर मजूर दि.३०/०६/२०२४ 
एकूण ०१ 
३) कार्यकारी अभियंता, उभारणी विभाग (विवयां) क्र.९१, अलोरे 
१ । दिपक सखाराम साळुंखे कारकून दि.३१/०५/२०२४ 
२ ।नागनाथ भिमाशंकर बगाडे कारकून दि.३१/०१/२०२६ 
3 श्रीपाद अनंत तेलसंग तारतंत्री दि.३१/०८/२०२४ 
४  । रविंद्र रामचंद्र मोरे तारतंत्री दि.३१/१०/२०२४ 
५  । सुरेश बाबू होडे तारतंत्री दि.३०/६/२०२४ 
६ | बजरंग शंकर जाधव तांत्रिक मदतनीस दि.३१/०३/२०२५ 
७ ।महामूद हसन शेख तांत्रिक मदतनीस दि.३१/०१/२०२७ 
८  । रामचंद्र महादेव पवार तांत्रिक मदतनीस दि.३१/०५/२०२६ 
९ मनोहर पांडूरंग चाळके तांत्रिक मदतनीस दि.३१/०५/२०२४ 
१० | दिपक श्रीरंग माने तांत्रिक मदतनीस  ।दि.३०/११/२०२५ 
११ | नारायण नामदेव सुतार मजूर दि.३०/०४/२०३० 
एकूण ११ 
एकूण १३ 
AMRUTA AJIT 
INAMDAR 
(अ.अ.इनामदार) 


शासनाच्या अवर सचिव 


